तात्पुरती सेवा नियमित करण्याबाबत. 
वैद्यकीय अधिकारी, गट-ब 
महाराष्ट्र शासन 
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एलईसी-१४२०/प्र.क्र.१६३/वैसेवा-३, 
गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय आवार, ९ वा मजला, 
लोकमान्य टिळक मार्ग,मुंबई-४०० ००१, 
तारीख: १६ मार्च, २०२४ 


वाचा 


संचालक, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन यांचे पत्र क्र.संवैशिवसं/वैद्यकीय अधिकारी/सेवा 
माहिती/का.अ-ब/३४४१/२०२०, दि.२९/०६/२०२० 

संचालक, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन यांचे पत्र क्र.संवैशिवसं/पदभरती/वैद्यकीय 
अधिकारी/गट-ब/का.अ-ब/५५/२०२१, दि.०४/०१/२०२१ 

संचालक, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन यांचे पत्र क्र.संवैशिवसं/वैद्यकीय अधिकारी/सेवा 
माहिती/का.अ-ब/६३४५/२०२१, दि.२२/०३/२०२१ 

आयुकत, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन यांचे पत्र क्र.संवैशिवसं/आस्था.वर्ग-२/सेवा 
तपश्लील/वैद्यकीय अधिकारी/२०२१/२२०६, दि.१३/०३/२०२२ 


क स. 
— 


ट्ट 


AN 
— 


2 


प्रस्तावना:- 


तात्पुरत्या नियुक्‍तीने कार्यरत असलेल्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी कोविड-१९ या आजाराचा 


सामना करण्यासाठी महत्वपुर्ण भूमिका बजावलेली असल्याने त्यांच्या योगदानाचा विचार करुन त्यांच्या 


तात्पुरत्या सेवा एक विशेष बाब म्हणून नियमित करण्यात याव्यात salt मागणी वैद्यकीय अधिकारी 


संघटना यांच्यामार्फत सातत्याने करण्यात येत होती. संदर्भ क्र.१ ते ४ अन्वये त्याबाबत वैद्यकीय शिक्षण 


व संशोधन संचालनालयाने शासनास प्रस्ताव सादर केले होते. या प्रस्तावाच्या अनुषंगाने आवश्‍यक त्या 


मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागांचे अभिप्राय घेण्यात आल्यानंतर खालीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात आला 
आहे. 
शासन निर्णय:- 

वैद्यकीय शिक्षण विभागाच्या अधिनस्त विविध संस्थामध्ये काही संवर्गातील पदे अतिरिक्‍त 
आहेत. नवीन शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये स्थापन होताना सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या 


शासन निर्णय क्रमांकः एलईसी-१४२०/प्र.क्र.१६३/वैसेवा-३ 


रुग्णालयाच्या हस्तांतरणावेळी ही पदे या विभागाकडे वर्ग झाली असून राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोगाच्या 


मानकानुसार ही पदे आवश्‍यक नाहीत. सदर पदांची यादी परीशिष्ठ “अ” मध्ये नमूद केलेली आहेत. 


सदर ६४ पदे वैद्यकीय अधिकारी, गट-ब या पदांमध्ये रुपांतरित करण्यास या शासन निर्णयान्वये 


मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. सदर रुपांतरीत पदांवर शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये व रुग्णालयांच्या आस्थापनेवरील 


वैद्यकीय अधिकारी, गट-ब संवर्गात तात्पुरत्या नियुक्‍तीने सध्या कार्यरत असलेल्या उमेदवारांपैकी 


ज्यांची सेवा दि.३०/०४/२०२१ रोजी ०२ वर्षे किंवा अधिक झाळी आहे अशा एम.बी.बी.एस. अर्हता 


आवशयक असलेल्या परिशिष्ठ “ब” मध्ये नमूद ६४ उमेदवारांच्या तात्पुरत्या सेवेतील खंड क्षमापित 


करुन एकवेळची बाब म्हणून (One Time Measure) त्यांच्या सेवा नियमित करण्यास शासनाची मंजूरी 


प्रदान करण्यात येत आहे. 


३. सदर उमेदवारांच्या पदस्थापनेबाबत स्वतंत्रपणे आदेडा निर्गमित करण्यात येतील. 


४. सदर शासन निर्णय दिनांक १६.०३.२०२४ रोजी संपन्न झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीतील 


निर्णयानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 
सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०३१६११४८५०४११३ असा आहे. हा SST 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by PRAKASH BABAN SURWASE 
p RA KA S H DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
ou=MEDICAL EDUCATION AND DRUGS 


DEPARTMENT, 


2.5.4.20=80b7aac85d2bc48d92746fc668ed758 
BA BA N d69aeddf95746d0042863b2a0ce7 1dc1f, 

postalCode=400032, st=Maharashtra, 

serialNumber=6B133E92365A7935768A9BFA02 


SURWASE Se 
(प्रकाश सुरवसे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मा. राज्यपालांचे सचिव (५ प्रती) (पत्राने) 
२. मा. मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव (५ प्रती), मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
३. सर्व मंत्री / राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
४. मा. विरोधी पक्षनेता, विधान परिषद विधान सभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 


पृष्ठ ११ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एलईसी-१४२०/प्र.क्र.१६३/वैसेवा-३ 


५. सर्व सन्माननीय संसद सदस्य, विधानसभा व विधानपरिषद सदस्य 

६. मा. मुख्य सचिव यांचे वरिष्ठ स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 

७. प्रधान महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) १, महाराष्ट्र, मुंबई, 

८. प्रधान महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-२, महाराष्ट्र, नागपूर, 

९. प्रधान महालेखापाल (लेखापरीक्षा) १, महाराष्ट्र, मुंबई. 

१०. प्रधान महालेखापाल (लेखापरीक्षा) २, महाराष्ट्र, नागपूर, 

११. सर्व अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव, मंत्रालयीन प्रशासकीय विभाग, 

१२ प्रधान सचिव, विधानमंडळ सचिवालय, विधान भवन, मुंबई, 

१३. वित्त विभाग/ व्यय- १३, मंत्रालय, मुंबई 

१४. नियोजन विभाग / कार्यासन १४७२, मंत्रालय, मुंबई. 

१५. आयुक्त, वैद्यकीय शिक्षण व आयुष, मुंबई 

१६. संचालक, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई 

१७. अधिष्ठाता, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये (सर्व) 

१८ अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

१९. निवासी लेखापरिक्षा अधिकारी, मुंबई 

२०. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 

२१ महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मुंबई (५ प्रती) 

२२. भारती जनता पार्टी, महाराष्ट्र प्रदेश, सी.डी.ओ. RH नं.१, योगक्षेम समोर, वसंतराव भागवत चौक, 
नरिमन पॉईट, मुंबई-४०००२० 

२३. इंडियन नॅशनल काँग्रेस, महाराष्ट्र प्रदेश कॉग्रेस (आय) समिती, टिळक भवन, काकासाहेब गाडगीळ 
मार्ग दादर, मुंबई-४०००२५ 

२४. राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी, राष्ट्रपती भवन, फ्री प्रेस जर्नल मार्ग, नरिमन USC, मुंबई- ४०००२१. 

२५. शिवसेना, शिवसेना भवन, गडकरी चौक, दादर, मुंबई-४०००१ 

२६. बहुजन समाज पार्टी, डी-१ इन्सा हटमेंट, आझाद मैदान, मुंबई- ४००००१ 

२७. भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, महाराष्ट्र कमिटी, ३१४, राजभवन, एस.व्ही. पटेल रोड, मुंबई 

२८. भारतीय कम्युनिस्ट (मार्क्सवादी) पार्टी, महाराष्ट्र कमिटी, जनशक्ती हॉल, ग्लोब मिल पॅलेस, वरळी, मुंबई 
२९. सह सचिव / उपसचिव/ अवर सचिव/ कक्ष अधिकारी, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई. 

३०. वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागातील सर्व कार्यासने, मंत्रालय, मुंबई- ४००००१ 

३१. निवडनस्ती, वैसेवा-३ 


पृष्ठ ११ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः एलईसी-१४२०/प्र.क्र.१६३/वैसेवा-३ 


परिशिष्ठ-अ 
शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, कोल्हापूर 

अ.क्र. | पदनाम पदसंख्या | वेतनश्रेणी 
q निवासी वैद्यकीय अधिकारी (चि) १ रु.६७,७००-२,०८,७०० 

निवासी वैद्यकीय अधिकारी (बाह्य संप १ रु.६७,७००-२,०८,७०० 

वैद्यकीय अधिकारी (भिषक) १ रु.६७,७००-२,०८,७०० 

वैद्यकीय अधिकारी (ठास्त्रक्रिया) २ रु.६७,७००-२,०८,७०० 
4 वैद्यकीय अधिकारी (ART, प्रसुती तंज्ञ) १ रु.६७,७००-२,०८,७०० 
& वैद्यकीय अधिकारी (बालरोग) १ रु.६७,७००-२,०८,७०० 
9 अस्थिव्यंग शाल्यचिकित्सक १ रु.६७,७००-२,०८,७०० 

बधिरिकरण शास्त्रज्ञ २ रु.६७,७००-२,०८,७०० 

क्षकिरणशास्त्रज्ञ १ रु.६७,७००-२,०८,७०० 
१० शरीर विकृती चिकित्सक १ रु.६७,७००-२,०८,५७०० 
११ मनोविकृती चिकित्सक १ रु.६७,७००-२,०८,७०० 
१२ THT अधिकारी (चर्मरो १ रु.६७,७००-२,०८,७०० 
१३ वैद्यकीय अधिकारी क्षयरोग १ रु.६७,७००-२,०८,७०० 
१४ नेत्र जल्य चिकित्सक १ रु.६७,७००-२,०८,७०० 
१५ वैद्यकीय अधिकारी ,कान नाक घसातज्ञ १ रु.६७,७००-२,०८,७०० 
१६ द्यकीय अधिकारी, वर्ग-१ १ रु.६७,७००-२,०८,७०० 
१७ मनोविकृती चिकित्सा, वर्ग-१ १ रु.६७,७००-२,०८,७०० 

शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, अकोला 

१८ निवासी वैद्यकीय अधिकारी (चिकित्सा) १ रु.६७,७००-२,०८,७०० 
१९ निवासी वैद्यकीय अधिकारी १ रु.६७,७००-२,०८,७०० 
२० वैद्यकीय अधिकारी (भिषक) २ रु.६७,७००-२,०८,७०० 
२१ वैद्यकीय अधिकारी (ठास्त्रक्रिया) २ रु.६७,७००-२,०८,७०० 
२२ वैद्यकौय अधिकारी (प्रसुती ARPT) q रु.६७,७००-२,०८,७०० 
२३ वैद्यकीय अधिकारी (बालरोग तज्ञ) १ रु.६७,७००-२,०८,७०० 
२४ अस्थिव्यंग शाल्यचिकित्सक १ रु.६७,७००-२,०८,७०० 
२५ बधिरिकरण शास्त्रज्ञ १ रु.६७,७००-२,०८,७०० 
२६ क्षकिरणशास्त्रज्ञ १ रु.६७,७००-२,०८,७०० 
२७ वैद्यकीय अधिकारी, वर्ग-१ १ रु.६७,७००-२,०८,७०० 
२८ मनोविकृती चिकित्सा, वर्ग-१ १ रु.६७,७००-२,०८,७०० 
२९ शरीरविकृती चिकित्सक १ रु.६७,७००-२,०८,५७०० 
३० मनोविकृती चिकित्सक १ रु.६७,७००-२,०८,७०० 
३१ वैद्यकीय अधिकारी (चर्मरोग) q रु.६७,७००-२,०८,७०० 


पृष्ठ ११ पैकी ४ 


PRAKASH BABA 
SURWASE 


Ay 


शासन निर्णय क्रमांकः एलईसी-१४२०/प्र.क्र.१६३/वैसेवा-३ 


३२ वैद्यकीय अधिकारी (क्षयरोग चिकित्सक) १ रु.६७,७००-२,०८,७०० 
३३ वैद्यकीय अधिकारी (नाक, कान व घसा तज्ञ) १ रु.६७,७००-२,०८,७०० 
इंदिरा गांधी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय नागपूर 
३४ बघिरीकरण शास्त्रज्ञ/ बालरोग तज्ञ १ रु.६७,७००-२,०८,७०० 
३५ निवासी वैद्यकीय अधिकारी १ रु.६७,७००-२,०८,७०० 
गो.ते. रुग्णालय, मुंबई 
३५ बघिरीकरण SAS बालरोग तज्ञ १ रु.६७,७००-२,०८,७०० 
३६ उप वैद्यकीय अधिक्षक १ रु.६७,७००-२,०८,७०० 
सेंट जॉर्जस रुग्णालय, मुंबई 
३७ बालरोग तज्ञ वर्ग-१ १ रु.६७,७००-२,०८,७०० 
कामा व आल्ब्लेस रुग्णालय, मुंबई 
३८ क्ष-किरण शास्त्रज्ञ १ रु.६७,७००-२,०८,७०० 
ससून सर्वोपचार रुग्णालय, पुणे 
३९ शल्यचिकित्सक/ अस्थिव्यगोपचार २ रु.६७,७००-२,०८,७०० 
४० उप वैद्यकीय अधिक्षक १ रु.६७,७००-२,०८,७०० 
सर्वोपचार रुग्णालय, Masry 

४१ जिल्हा ठाल्यचिकित्सक/निवासी वैद्यकीय १ रु.६७,७००-२,०८,७०० 

अधिकारी/स्रीवैद्यकीय अधिकारी 

स्वामी रामानंद तिर्थ ग्रामिण वै. महा व रु, अंबाजोगाई 
४२ बघिरीकरण शास्त्रज्ञ/ बालरोग तज्ञ १ रु.६७,७००-२,०८,७०० 
श्री.भा.हि.शा.वै.म. व रुग्णालय, धुळे 

४३ जिल्हा हल्यचिकित्सक/निवासी वैद्यकीय २ रु.६७,७००-२,०८,७०० 

अधिकारी/स्रीवैद्यकीय अधिकारी 
४४ बघिरीकरण शास्त्रज्ञ/ बालरोग तज्ञ २ रु.६७,७००-२,०८,७०० 
४५ क्ष-किरण शास्त्रज्ञ १ रु.६७,७००-२,०८,७०० 

श्री.वसंतराव नाईक शा.वै.म. व रुग्णालय, यवतमाळ 
४६ निवासी वैद्यकीय अधिकारी २ रु.६७,७००-२,०८,७०० 
४७ क्ष-किरण शास्त्रज्ञ १ रु.६७,७००-२,०८,७०० 
शा.वै.म. व रुग्णालय, नांदेड 
४८ शल्यचिकित्सक १ रु.६७,७००-२,०८,७०० 
४९ निवासी वैद्यकीय अधिकारी १ रु.६७,७००-२,०८,७०० 
Yo बधिरीकरण शास्त्रज्ञ/ बालरोग तज्ञ २ रु.६७,७००-२,०८,७०० 
शा.वै.म. औरंगाव् 

५१ जिल्हा ठाल्यचिकित्सक/निवासी वैद्यकीय २ रु.६७,७००-२,०८,७०० 

strony at वैद्यकीय अधिकारी 

पृष्ठ ११ पैकी ५ 


PRAKASH BABAN 
SURWASE 


Ay 


शासन 


सन निर्णय क्रमांकः एलईसी-१४२०/प्र.क्र.१६३/वैसेवा-३ 


श्री.वसंतराव नाईक शा.वै.म. व रुग्णालय, यवतमाळ 


42 जिल्हा शल्यविकित्सक/निवासी वैद्यकीय २ रु.६७,७००-२,०८,७०० 
अधिकारी/स््रीवेद्यकीय अधिकारी 
एकूण ६४ 


tally signed by PRAKASH BABAN SURWASE 
ERNMENT OF MAHARASHTRA, 

DUCATION AND DRUGS DEPARTMENT, 

59१९0 


)32, 


FAD220E77FC 
, n= PRAKASH 


पृष्ठ ११ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः एलईसी-१४२०/प्र.क्र.१६३/वैसेवा-३ 


दिनांक ३०/०४/२०२१ पर्यंत २ वर्षे कालावधीसाठी विनाखंड (तांत्रिक खंड वगळून) सेवा 


परिशिष्ट-ब 


पूर्ण करणाऱ्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची यादी 


अ.क्र उमेदवाराचे नाव प्रथम नियुक्तीचा | दि.३०/०४/२०२१| प्रवर्ग जात प्रमाणपत्र जात वैधता 
दिनांक पर्यंतचा सेवा उपलब्ध प्रामाणपत्र आहे 
कालावधी आहे/नाही किंवा कसे 
(वर्षे.महिने.दिवस) 
| १_| ? 3 g 4 & | 6 | 
शि डॉ. धर्मराज ०९/०७/२००६ १४.०९.२१ खुला लागू नाही लागू नाही 
अप्पाराव दुडे 
२. | डा. आनंद २७/०८/२००७ १३.०८.०२ खुला लागू नाही लागू नाही 
नरसिंगराव बरगले 
३. | डॉ. अरुणराठोड १४/०२/२००८ १३.०२.२८ वि.जा. अ आहे आहे 
४. | डा.आरती मुकुंद २३/०३/२००९ | १२.०१.०७ खुला लागू नाही लागू नाही 
आपटे 
५. | डा.माधव गिरमल्ला ०९/०४/२००९ १२.००.२१ इमाव आहे आहे 
कुंभार 
६. | डॉ.सुरेखा विष्णू २६/०७/२०१० | १०.०९.०४ खुला लागू नाही लागू नाही 
गावडे 
७. | डॉ.यडवंत चांगदेव | ०३/०८/२०१० १०.०८.२७ इमाव आहे आहे 
as 
८. | डॉ. चंद्रकांत सेदकर 94/08/2099 90.00.94 । खुला लागू नाही लागू नाही 
९. | डॉ. पराग प्रमोद ०३/०६/२०११ ०९.१०.२७ इमाव आहे आहे 
वराडे 
शो डॉ. समता ०३/०६/२०११ ०९.१०.२७ खुला लागू नाही लागू नाही 
वामनराव वरुडकर 
शि डॉ.संदेहञा बाजीराव | ०८/०६/२०११ ०९.१०.२४ खुला लागू नाही लागू नाही 
आडमुठे 
१२. डॉ. पल्लवी ०९/११/२०१७ ०९.१०.२४ अ.ज. आहे आहे 
ग्यानीराम कुमरे 
१३. डॉ. खालिद कमाल | २३/०६/२०११ ०९.१०.०७ खुला लागू नाही लागू नाही 
अन्सारी 
१४.| डॉ.स्मिता पवार ०२/०७/२०११ ०९.०९.२८ अ.जा. आहे आहे 
१५. डॉ.रणजित १४/०७/२०११ ०९.०९.१६ खुला लागू नाही लागू नाही 
शिवाजीराव जाधव 
१६.| डॉ. किशोर जाधव १५/०५/२०१२ ०८.११.१५ खुला लागू नाही लागू नाही 
पृष्ठ ११ पैकी ७ 


PRAKASH BABAN 
SURWASE 


शासन निर्णय क्रमांकः एलईसी-१४२०/प्र.क्र.१६३/वैसेवा-३ 
अ.क्र. उमेदवाराचे नाव प्रथम नियुक्तीचा | दि.३०/०४/२०२१| प्रवर्ग जात प्रमाणपत्र जात वैधता 
दिनांक पर्यंतचा सेवा उपलब्ध प्रामाणपत्र आहे 
कालावधी आहे/नाही किंवा कसे 
(वर्षे.महिने.दिवस) 
१७.) डॉ. गजानन ०२/०७/२०१२ ०८.०९.२८ भ.ज. ब आहे आहे 
दत्तात्रय भारती 
१८.| डॉ. प्रदिप अनंतराव | ११/०५/२०१२ ०८.११.१९ खुला लागू नाही लागू नाही 
शोंडगे 
१९.) डा.शितल विलास | ०१/०२/२०१३ । ०८.०२.२९ खुला लागू नाही लागू नाही 
हारुगडे 
20] डा.दिलीप गवारी १५/१०/२०१३ ०७.०६.२० अ.ज. आहे आहे 
२१. डॉ. गोकुळ मधुकर | ०२/११/२०१३ ०७.०५.२८ खुला लागू नाही लागू नाही 
भोळे 
२२. डॉ. सत्यकला गरड | १८/०३/२०१४ ०७.०१.१२ खुला लागू नाही लागू नाही 
२३. डॉ. हेमळ जगदीठडा | १७/०६/२०१४ | ०६.१०.१३ अ.जा. होय आहे 
भवानी 
२४. डा. श्रीहरी भीमराव | ०५/०७/२०१४ ०६.०९.२५ भ.ज.क आहे आहे 
SOAR 
२५.) डॉ. प्रणिता प्रका ०७/०७/२०१४ ०६.०९.२३ खुला लागू नाही लागू नाही 
पाटील 
२६. ST. विनय भगनदास | ०१/११/२०१४ ०६.०५.२९ खुला लागू नाही लागू नाही 
विरवानी 
२७. डा. संदीप ०१/११/२०१४ ०६.०५.२८ अ.जा. आहे आहे 
गौरीशंकर भौतमांगे 
२८. डॉ. दयानंद निवृत्ती | १५/१२/२०१४ । ०६.०४.१५ अ.जा. आहे. आहे 
सोनवणे 
२९. डा. गजानन २६/०५/२०१५ | 04.99.08 लागू नाही लागू नाही 
मोतीफळे खुला 
30] डॉ.केदारनाथ १८/०६/२०१५ ०५.१०.१२ खुला लागू नाही लागू नाही 
गजाननराव पाटील 
३१.| डॉ.नवज्योतसिह २५/०६/२०१५ | ०५.१०.०५ खुला लागू नाही लागू नाही 
धनाजीराव देसाई 
३२.| डॉ. भूषण बाबाराव | ०३/०७/२०१५ ०५.०९.२३ अ.जा. आहे आहे 
वानखेडे 
३३. डा. अनिल नारायण | ०१/१०/२०१५ ०५.०६.२० विजा-अ आहे आहे 
चव्हाण 
३४. डा.विजयकुमार १४/१०/२०१५ | ०५.०६.१६ भज-क आहे 
कोडींबा गाढवे ale 
34) डॉ. सपना २७/१०/२०१५ ०५.०६.०३ खुला लागू नाही लागू नाही 
तल्लारवार 
३६.) डॉ. गौतम वाघमारे । २८/१०/२०१५ ०५.०६.०२ अ.जा. आहे आहे 
पृष्ठ ११ पैकी ८ 


PRAKASH BABAN 
SURWASE 


शासन निर्णय क्रमांकः एलईसी-१४२०/प्र.क्र.१६३/वैसेवा-३ 
अ.क्र. उमेदवाराचे नाव प्रथम नियुक्तीचा | दि.३०/०४/२०२१| प्रवर्ग जात प्रमाणपत्र जात वैधता 
दिनांक पर्यंतचा सेवा उपलब्ध प्रामाणपत्र आहे 
कालावधी आहे/नाही किंवा कसे 
(वर्षे.महिने.दिवस) 
30] डॉ. सोनिया राठोड | ०२/०९/२०१५ ०५.०७.२७ | वि.जा.अ आहे. आहे 
३८. डा. नितीन अभिमान | ०३/०९/२०१५ ०५.०७.२७ अ.जा. आहे आहे 
साखरे 
३९.| डॉ.नागोराव १५/०६/२०१६ ०४.१०.१५ अ.ज. आहे. आहे. 
अभिषेक खुपसे 
go] डॉ.आस्मा १५/०६/२०१६ ०४.१०.१५ खुला लागू नाही लागू नाही 
अलिसाहेब मुल्ला 
४१. डॉ.हर्षवर्धन अशोक | ०२/११/२०१६ ०४.०५.२८ अ.जा. आहे आहे 
बनसोडे 
४२. डा. प्रितम शिलवंत | २८/१२/२०१६ ०२.००.१९ अ.जा. आ रे 
अ आहे 
४३. डा.सुप्रिया बळवंत | ३१/०५/२०१७ | 03.99.00 अ.जा आहे ac 
लोखंडे क 
४४. डॉ.किरण धोटे ०९/०६/२०१७ ०३.१०.२१ अ.जा. आहे आहे 
४५. डॉ. विवेक एकनाथ | ०६/०७/२०१७ | ०३.०९.२३ म.ज.क आहे. आहे 
कराड 
४६. डॉ. Og TAT चौरे ०१/०९/२०१७ ०३.०७.२९ भज-ड आहे आहे 
४७. डॉ.मनाळी बालम | १२/०५/२०१८ ०२.११.१८ अ.जा आहे a 
माने als 
४८. डॉ.सौरभ कदम २४/०५/२०१८ ०२.११.०६ खुला लागू नाही लागू नाही 
४९. डॉ. प्रशांत सुभाष ०२/०७/२०१८ ०२.१०.२८ खुला लागू नाही लागू नाही 
दरेकर 
yo] डॉ. विकास मदन | २३/०७/२०१८ ०२.०९.०७ ae आहे आहे 
वि.जा. अ 
राठोड 
५१. डा.भूषण विजय ०६/०९/२०१८ | ०२.०७.२४ अ.जा. आहे आहे 
अमृतसागर 
५२.| डॉ. मारुती शोषेराव | ०५/१०/२०१८ | ०२.०७.२५ खुला लागू नाही लागू नाही 
अंबाड 
५३. डॉ. सत्यनारायण १०/१०/२०१८ ०२.०६.२० अजा. ae ee 
कांबळे 
५४. ST. Proat गंगाधर २३/१०/२०१८ ०२.०६.०७ भज-ब आहे आहे 
पुरी 
५५. डॉ. स्नेहल ३०/११/२०१८ ०२.०५.०० भज-क आहे. आहे. 
श्यामसुंदर सांगळे 
पृष्ठ ११ पैकी ९ 


PRAKASH BABAN 


SURWASE 


H BABA 


शासन निर्णय क्रमांकः एलईसी-१४२०/प्र.क्र.१६३/वैसेवा-३ 
अ.क्र. उमेदवाराचे नाव प्रथम नियुक्तीचा | दि.३०/०४/२०२१| प्रवर्ग जात प्रमाणपत्र जात वैधता 
दिनांक पर्यंतचा सेवा उपलब्ध प्रामाणपत्र आहे 
कालावधी आहे/नाही किंवा कसे 
(वर्षे.महिने.दिवस) 
५६. डॉ.नकुल अंभोरे ०१/१२/२०१८ | ०२.०४.२९ खुला लागू नाही लागू नाही 
yo] डॉ.व्यकंटेश ११/०१/२०१९ । ०२.०३.१९ अ.जा. आहे न 
सात्तापा पोवार 
yc] डॉ.अनिकेत मधुकर | १०/०२/२०१९ | ०२.०२.१० खुला लागू नाही लागू नाही 
पाटील 
५९.| डॉ. उत्कर्ष गुळवे २८/०२/२०१९ | ०२.०२.०२ अ.जा. आहे. आहे 
६०.) डा. प्रशांत श्‍याम ०८/०४/२०१९ | ०२.००.२२ भज-ब आहे आहे 
वाईदेशकर 
६१. डा.शिवाजी पवार ०२/११/२०१७ ३.०५.२८ अ.जा आहे नो 
६२.| डॉ.लता डुमणे ०२/०४/२०१६ ५.००.२८ खुला लागू नाही लागू नाही 
६३.) ST. प्रभाकर पाटील | ०८.०१.२०१६ ०५.०३.२२ इ.मा.व. आहे आहे 
६४. डा. पंकज पाटील १७.०६.२०१७ ०३.१०.१३ खुला लागू नाही लागू नाही 


PRAKASH BABAN 
SURWASE 


Digitally signed by PRAKASH BABAN SURWASE 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=MEDICAL 


EDUCATION AND DRUGS DEPARTMENT, 
2.5.4.20=80b7aac85d2bc48d92746fc668ed758d69aeddi9574 


6d0042863b2a0ce7 1dc1f, postalCode=400032, 


st=Maharashtra, 


serialNumber=6B133E92365A7935768A9BFA0220E77FC95C 
2726F4A9EB86D8D0C7E623A2B976, cn=PRAKASH BABAN 


SURWASE 


Date: 2024.03.16 04:12:33 -07'00' 


पृष्ठ ११ पैकी १० 


शासन निर्णय क्रमांकः एलईसी-१४२०/प्र.क्र.१६३/वैसेवा-३ 


परिशिष्ट क 


. सेवा नियमित करण्याबाबतचे आदेशा ज्या दिनांकास निर्गमित होतील त्या दिनांकापासून सदर 


उमेदवारांच्या सेवा नियमित झाल्याचे मानण्यात येईल. 


. ज्या उमेदवारांनी दिनांक ३०/०४/२०२१ रोजी तांत्रिक खंडाच्या कालावधीसह किमान दोन 


वर्षांची सेवा पुर्ण केली आहे व जे सेवा नियमित करण्याबाबतचे आदेशा निर्गमित होण्याच्या 
दिनांकास कार्यरत आहेत केवळ अशाच उमेदवारांची सेवा नियमित करण्यात येत आहेत. 


३. पुर्वीची तात्पुरती सेवा कोणत्याही प्रयोजनासाठी ग्राह्य धरली जाणार नाही. 


षु. 


ज्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी शासन सेवेतील प्रवेशाची कमाल वयोमर्यादा ओलांडली आहे, 
त्यांच्या बाबतीत वयोमर्यादेची अट शिथिल करण्यात यावी. 

मागासवर्गीय उमेदवारांच्या बाबतीत जात प्रमाणपत्र व जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करणाऱ्या 
उमेदवारांना त्या-त्या प्रवर्गाच्या बिंदूवर सामावून घेण्यात यावे. असे प्रमाणपत्र सादर न 
करणाऱ्या उमेदवारांना खुल्या प्रवर्गाच्या बिंदूवर दर्शवून भविष्यात त्यांना आरक्षणाचे लाभ 
अनुज्ञेय नसावेत. 


६. सेवा नियमित झालेल्या उमेदवारांना राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना लागू असेल. 


१०. 


११ 


. लहान कुटूंब, संगणक अर्हता, मराठी/ हिंदी भाषा परिक्षा, वैद्यकीय तपसणी चारित्र्य पडताळणी 


इत्यादी बाबतचे तसेच नियमित शासकीय सेवकास लागू असलेले इतर सर्वसाधारण नियम या 
उमेदवारांना लागू राहतील. 


. उमेदवार ज्या संस्थेत तात्पुरत्या yas कार्यरत आहेत त्याच संस्थेत सेवा नियमित 


केल्यानंतर पदस्थापना देण्याचे बंधन शासनावर असणार नाही. पदस्थापनेबाबतचा निर्णय 
नाकारणाऱ्या उमेदवारांचे सेवा नियमित करण्याबातचे लाभ रद्द करण्यात येतील. 

सेवा नियमित झाल्यापासून २ वर्षांचा कालावधी हा परिविक्षाधीन कालावधी असेल व त्याबाबत 
प्रचलित नियमानुसार निर्णय घेण्यात येईल. 

तात्पुरत्या नियुक्तीच्या कालावधीतील सेवा तपशील तपासण्यात येईल व या बाबत काही 
गंभीर स्वरुपाची अनियमितता आढळल्यास सेवा नियमित करण्याबाबतचे लाभ रद्द करण्यात 
येतील. 


Rad सर्व अटी मान्य असल्याचे बंधपत्र सर्व उमेदवारांना लिखीत स्वरुपात द्यावे लागेल. 


असे बंधपत्र सादर न करणाऱ्या उमेदवारांना सेवा नियमित करण्याबाबतचा ळाभ मिळणार 
नाही. 


पृष्ठ ११ पैकी ११ 


PRAKASH BABAN 
SURWASE 


